भारतीय पोलीस सेवा आणि राज्य पोलीस 
सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप 
आयुक्त या संवर्गातील अधिकाऱ्याची बदलीने 
पदस्थापना देणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्र.आयपीएस-१७१९/प्र.क्र.२२५/पोल-१ 


शासन आदेश :- 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२ 


मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :-१९ जुले, २०१९. 


मधील तरतुदीनुसार भारतीय 


पोलीस सेवा आणि राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्‍त या संवर्गातील 


खालील अधिकार्‍यांना त्यांच्या नावासमोर दर्ठविलेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना देण्यात येत 


आहे :- 
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
बिड श्री. विरेंद्र मिश्रा, भापोसे | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत पोलीस उप आयुक्त, पुणे हहर 
२ श्रीमती विनिता साहु, । पोलीस उप आयुक्त, मुख्यालय, पोलीस उप आयुक्त, नागपूर शहर 
भापोसे नवी मुंबई (बदळी आदेशाधीन) 
३ | at. श्रीधर जी., भापोसे । समादेशक, राज्य राखीव पोलीस । समादेशक, राज्य राखीव पोलीस 
बल, गट क्र.१३, वडसा-देसाईगंज | बल, गट क्र.४, नागपूर 
(बदली आदेझाधीन) 
४ | श्री. निखिल एन. पिंगळे, | अपर पोलीस अधीक्षक, गोंदिया समादेशक, राज्य राखीव पोलीस 
भापोसे (बदली आदेझाधीन) बल, गट क्र.१३, वडसा-देसाईगंज 
4 श्री. अतुल कुलकर्णी, | अपर पोलीस अधीक्षक, अकोला अपर पोलीस अधीक्षक, गोंदिया 
भापोसे (पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या (पदोन्नतीने) 
आदेशाधीन) 
६ | श्री. श्रीकृष्ण कोकाटे, | समादेशक, राज्य राखीव पोलीस । पोळीस अधीक्षक, नागरी हक्क 
रापोसे बल, गट क्र.४, नागपूर (बदली संरक्षण, ठाणे 
आदेशाधीन) 
७ श्रीमती दिपाली प्रमोद । अपर पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर | अपर पोलीस अधीक्षक, श्रीरामपूर, 
काळे (कांबळे) , रापोसे । (पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या अहमदनगर 
आदेशाधीन) 
८ | श्री.शिवराज बापूसाहेब । सहायक विशेष पोलीस पोलीस उप आयुक्त, मुख्यालय, 
पाटील, रापोसे महानिरीक्षक, मुख्य संपादक, दक्षता | नवी मुंबई 
/ धोरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
(बदली आदेझाधीन) 


BRA आदेश HATH: आयपीएस-१७१९/प्र.क्र.२२५/पोल-१ 


९ | at. मनोज पाटील, नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत पोलीस अधिक्षक, राज्य नियंत्रण 
रापोसे कक्ष, मुंबई 
२. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य 


मा. न्यायालयाचे आदेश, निवडणूक आचारसंहिता आणि कायदा व सुव्यवस्था विचारात घेऊन पोलीस 
महासंचालक यांनी पुढील कार्यवाही करावी. 


3. संबंधित अधिकाऱ्यांस बदलीच्या/पदोन्नतीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक 
अधिकारी यांनी कार्यमुक्त करण्याबाबतची आवश्‍यक कार्यवाही करावी व संबंधित अधिकारी यांनी 
बदलीच्या/पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 


8. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०७१९१८३२२६८७२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KAILAS ARJUN 
GAIKWAD 


ARJUN GAIKWAD, 


19289 b9Ba 
JAIN BUILDI 
६, o=GOVERNMENT OF 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
प्रत :- 
१. महाळेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोळीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
९. सर्व पोलीस आयुक्‍त 
१०. सर्व पोलीस अधीक्षक 
११. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१४. सहायक संचालक (भापोसे कक्ष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१५. कक्ष अधिकारी, पोळल-१(अ) 
१६. संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 
१७. निवडनस्ती / पोल-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


1046024160 


